Reg.No.NPCITY/ 236 /2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ३३ ] 


बुधवार , डिसेंबर ५ , २०१८/ अग्रहायण १४ , 


शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ५५.०० 


: 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर 

विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ. इ . केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १२१ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


वाचा 


: 


( १) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र . विकाअ-१११५// प्र.क्र . ८८/५, दिनांक ३१-१२-२०१५ . 
( २) अवर सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्र . विकाअ- १११८-८८ / प्र.क्र . ५२/५ , दिनांक मे , २०१८ . 

नियुक्ती आदेश 


क्रमांक एमएजी- कार्या-८ - टे - ३- सांले ९०४-२०१८ . - 


उपरोक्त शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , कुणाल खेमनार, जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर खालील अनुसूचीमध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या एकूण १८ व्यक्तींना विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त करीत आहे. 

सदर नियुक्ती हा आदेश निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षाकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील , तसेच राज्यशासनास , 
विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी , केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार 
राहील . ही मुदत संपताच किंवा त्यापूर्वी संपुष्टात आणण्यात आल्यास, विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्त्य संबंधित पोलीस 
ठाणे / तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची सर्वस्वी प्राथमिक जबाबदारी नियुक्त केलेल्या विशेष कार्यकारी 
अधिका- यांची राहील . 
( १) विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्य पार पाडण्यास सक्षम राहतील. 

साक्षांकनाचे काम :- साक्षांकनासाठी , पडताळणीसाठीकिंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या मुळ दस्तऐवजांचेसाक्षांकन , 
पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन मुळ कागद पत्रे पाहूनच छायांकित प्रतीवर रबरी शिक्यांची मोहोर उमटवून दिनांकासह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरी खाली 
स्वतःचे नावही लिहून साक्षांकण करावे. तसेच मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रावर जर साक्षांकन केल्यास साक्षांकन 
करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील व अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो/ ती विशेष कार्यकारी अधिकारी 
म्हणून नियुक्तीस अपात्र ठरेल . 

उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विषेष कार्यकारी अधिका- यांना नसतील 


- 


ओळखपरेड तसेच मृत्युपूर्व जबानी यासाठी विशेष कार्यकारी अधिका- यांनी उपस्थित राहू नये. 
( २) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका-यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या पोलीस स्टेशनकडून उपलब्ध करून 
ना .- एक -१ ( १८७८ ) 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ५ , २०१८ / अग्रहायण १४, शके १ ९ ४० 


देण्यात येईल . तसेच साक्षांकित केलेल्या व्यक्तींची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी . ज्यावेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी मागणी 
पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 

( ३) उक्त शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानसेवी असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील कामाबाबत 
कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 

( ४ ) प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैद्यता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाच्या 
कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणा- या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे. 


( ५ ) खालील दर्शविलेल्या अनुसूचिप्रमाणे चंद्रपूर जिल्ह्यातील तालुकानिहाय एकूण १८ व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 


अनुसूची 


तालुकासिंदेवाही 


अ.क्र . 


प्रस्तावित व्यक्तींचे नाव 


पत्ता 


नोंदणी क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


श्री . सोमेश्वर गोविंदाजी पाकवार 


२ 


३ 


श्री . कैलास गोकुलदास कोठेवार 
श्री . प्रदिप राजेश्वर बाळबुद्धे 
श्री . वासुदेव कवडू गायकवाड 
श्री . सुरेश रंगराव नागदेवते 


४ 


५ 


६ 


श्री . बबनराव रामचंद्र बोढे 


७ 


८ 


श्री . श्रीहरी माधव उरकुडे 
श्री . विनोद मधुकर पिंपळशेंडे 
श्री . श्रीनिवास अच्छय्या इसारप 


९ 


( ३ ) 

( ४ ) 
मु . पो . रत्नापुर , ता .सिंदेवाही 

२०१८ / १३ / ९ २१८ ९ ८२३३१८० / ३ ९ 
मु . पो . सरडपार , ता . सिंदेवाही 

२०१८ / १३ /८०७९९ ८७०३५९ ५ /४० 
मु . पो . नवरगाव , ता . सिंदेवाही 

२०१८/१३/८४१५५२८२४०१७/४१ 
मु . टेकरी पो . वानेरी , ता . सिंदेवाही २०१८ / १३ /६८१९९९९ ५३३२१ / ४२ 
मु . पो . लडबोरी , ता . सिंदेवाही 

२०१८/१३/७८०४८३०७८४७०/४३ 
तालुका चंद्रपूर 
मु . पो . घुग्घूस , ता . जि . 

ता . जि . चंद्रपूर २०१८ / १३/ ८३४१ ९ ७८४१२०० /४४ 
मु . 

पो . साखरवाही, ता . जि . चंद्रपूर २०१८ / १३ / ९ २० ९ ०६१२ ९८०१/ ४५ 
मु . पो . घुग्घूस , ता . जि . चंद्रपूर २०१८ / १३/ ५८२५११३३७ ९ ८० /४६ 
रा . रामनगर वार्ड , घुग्घूस , 

२०१८ / १३ / ४१९ ८५१९ ००१६४/ ४७ 
ता . जि . चंद्रपूर 
रा लखमापुर , ता . जि . चंद्रपूर २०१८ / १३ / ७२०५२६२८६६१९ / ४८ 
रा . पिपरी पो . धानोरा , ता . जि . चंद्रपूर २०१८ / १३/ ४२४८६१४४ ९ ०६ ९ / ४ ९ 
रा . नागाळा , पो . चिचपल्ली , 

२०१८/ १३ /८०२९ ३७ ९ ७७७१६/ ५० 
ता . जि . चंद्रपूर 
मु . निंबाळा पो . बोर्डा , ता . जि . चंद्रपूर २०१८/१३/४३४८०८३७१२२०/५१ 
मु . पो . नविन मारडा, ता . जि . चंद्रपूर २०१८/१३/५४२०२४६६६१०८/५२ 
रा . ऊर्जानगर , नेरी , वार्ड क्रमांक ६ २०१८/१३/३१७३२०८६०६४५/५३ 
ता . जि . चंद्रपूर 
रा . ऊर्जानगर ( कोंन्डी ), ता . जि . चंद्रपूर २०१८/ १३/ ३०३६१९ ७९ ३३८२/ ५४ 
मु . पो . ताडाळी, ता . जि . चंद्रपूर २०१८/१३/२६१८४७४७४६७८/५५ 


१० 


सौ . शोभाबाई उत्तमजी शेरकुरे 
श्री . गणेश जानबाजी आवारी 


११ 


१२ 


श्री . वरुण दादाजी धोडरे 


१३ 


श्री . प्रदिप वासुदेव कोटरंगे 
श्री . नारायण किसन अडबाले 


१४ 


१५ 


श्री . गजानन लक्ष्मण आवळे 


१६ 


श्री . लक्ष्मण देवराव पांगुळ 
श्री . कुणाल कमलाकर दिवसे 


१७ 


तालुका कोरपना 


१८ 


श्री . नारायण निळकंठराव हिवरकर 


मु . पो . कन्हाळगांव, ता . कोरपना 


२०१८ / १३/ २५१६७२६१३९९ ७/ ५६ 


: 


कुणाल खेमनार , 


चंद्रपूर : 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR 
SHANKAR GAIKWAD , PRINTED ATGOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


